सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठ, राहुरी करीता कार्यक्रमांतर्गत 
३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-जअे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्राळय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० जुले, २०२२ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि.०४.०४.२०२२ व वित्त विभागाचे अर्धशासकीय 
पत्र दि.०५.०४.२०२२ 
२) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/बांध/निधी/ 
७१/ २०२२, दि.१२.०७.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल,२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये ३५-भांडवली 


मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दिष्टाकरीता दरमहा ७ टक्‍के प्रमाणे अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप 


आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) निधी वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने नियंत्रक,महात्मा फुले कृषि 


विद्यापीठ, राहुरी यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन महात्मा 


फुले कृषि विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीसाठी एप्रिल ते जून या 


तीन महिन्यांकरीता ७ टक्केच्या मर्यादेत रु.११५५.००ळाख निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता, मागणी क्र.डी-३,'२४१५ कृषि विषयक संशोधन व 


शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी '०१ पीक संवर्धन',१२०,इतर संस्थांना सहाय्य,(००)(०६) महात्मा 


फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००७२) या लेखाशीर्षातर्गत ३५-भांडवली 


मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर रु.५५००.०० लाख अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-अओ 


टक्केच्या मर्यादेत एप्रिळ ते जून या तीन महिन्यांकरीता एकुण रु.११,५५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 


अकरा कोटी पंचावन्न लाख फक्त) एवढे अनुदान खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आळा 


आहे. 
(रु.लाखात) 
अ. | योजनेचे/प्रकल्पाचे/उपक्रमाचे/ प्रशासकीय प्रशासकीय । सन २०२१-२२ | सन २०२२-२३या 
क्र. इमारत बांधकामाचे नाव मान्यता आदेश | मान्यता प्राप्त | या आर्थिक आर्थिक वर्षासाठी 
दिनांक किंमत वर्षापर्यंत विभागाकडून 
(अनावर्ती) | वितरीत केलेला | वितरीत करावयाचे 
निधी अनुदान 
(अनावर्ती) (२१% च्या मर्यादेत) 


अनुदान 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी करीता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२ ३५-भांडवली मत्तेच्या नि्मीतीकरीता 


२ 


३ 


tes 


4 


शासकीय कृषि महाविद्यालय, 
मुक्ताईनगर, जि.जळगांव येथील 


क्र.मफुवि-१४१६ 
/प्र.क्र.३७ /८ अ, 


प्रशासकीय इमारत, विद्यार्थी व 
विद्यार्थीनी वसतीगृह, ग्रंथालय, 
सुविधा केंद्र तसेच कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामे व 
विद्युतीकरण इत्यादी कामे. 


दि.१३.०४.२०१७ 


३४७९.०६ 


३२४६.३० 


७५.०० 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
शासकीय कृषि महाविद्यालय, 
हळंगाव ता.जामखेड, जि. 
अहमदनगर येथील प्रशासकीय 
इमारत, विद्यार्थी/विद्यार्थीनी 
वसतीगृह, ग्रंथालय, सुविधा केंद्र 
तसेच कर्मचारी निवासस्थान 
बांधकामे व विद्युतीकरण इत्यादी 
कामे. 


क्र.मफुवि-१४१६ 
/प्र.क्र.१३७/८ओ, 
दि.१३.०४.२०१७ 


४१३९.९५ 


३४३९.५० 


८०.०० 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
अंतर्गत काष्टी, ता.मालेगांव 


मफुवि-१४२१/ 
प्र.क्र.१४१/७-अ, 


जि.नाशिक येथे कृषि विज्ञान संकुल 
स्थापन करणे. 


दि.१०.१२.२०२१ 


१६९२४.०० 


| ४) 


9000,00 


एकूण- 


११५५.०० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-अओ 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शातींच्या अधिन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१) वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल 
तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / 
बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपळेला आहे, अशा योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 
अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार 
खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल 
शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर 
करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास 
कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली 
उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 
यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शार्तीचे 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-ओ 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या SRS मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 


उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 


३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना 


अदा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


५. सदरचे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (माग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक 


दि.०४.०४.२०२२ आणि वित्त विभाग,अर्धशासकीय पत्र दि.०५.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास 


प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०७२०१५५५४३३६०१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
‘AND ADF DEPARTMENT, 
2. 


CHAUDHARI = 


Date: 2 


(मिताली चौधरी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 

उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि.अहमदनगर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


‘Maharashtra, 


b26b639c76b455434e4ca 
32, st= 


'51ASEE439203FDBDB3: 
N=MITALI KALPESH CHAUDHARI 


सदस्य सचिव तथा महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-अओ 


७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

८) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

९) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१०)कक्ष अधिकारी,कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

११)अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32, 
१२) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


